कामगार विभागांतर्गत अमरावती महसूली 
विभागासाठी प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख 
घोषित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी-२०१९/प्र.क्र.१३४/कामगार - ८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ ऑक्टोबर, २०१९. 


वाचा:- उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग झासन निर्णय क्र.इएसटी-२०१९/प्र.क्र.१३४/कामगार-८ 
दि.२१/८/२०१९. 


प्रस्तावना: 


अमरावती या महसुली विभागाअंतर्गत येणाऱ्या अमरावती, वाशिम,बुलढाणा, अकोला, 
यवतमाळ या ५ जिल्हयांसाठी कामगार विभागाचे विभागीय कार्यालय म्हणून कामगार उप आयुक्‍त 
कार्यालय, अमरावती सुरु करण्यास संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
कामगार उप आयुक्‍त,अमरावती विभागासाठी प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख घोषित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

अमरावती या महसुली विभागाअंतर्गत कामगार विभागाचे विभागीय कार्यालय म्हणून सुरू 
करण्यात आलेल्या कामगार उप आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती या कार्यालयासाठी कामगार उप 
आयुक्‍त अमरावती यांना या शासन निर्णयान्वये प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख घोषित करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. सदर झासन आदेशा झासन निर्णय वित्त विभाग दि.१७/४/२०१५ च्या परिशिष्टातील वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उप विभाग एक अ.क्र.२ व नियम क्र.२ अन्वये प्रशासनिक 
विभागास असलेल्या अधिकाराचा वापर करून निर्गमित करण्यात येत आहे.. 
३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९१०१७१५५३५३८४१० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Satish Shivabal = 
Bhartiya 


(सतिश भारतीय) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत: 
१. मा.प्रधान सचिव (कामगार)यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 
२. कामगार MYA, HAIR भवन,बांद्रा-कुर्लासंकुल,वांद्रे(पूर्व),मुंबई-४०० ०५१. 
३. सह कामगार आयुक्‍त, मुंबई. 
४. कामगार उप आयुक्त (प्रशासन), कामगार भवन, वांद्रे (पु), मुंबई-४०००५१. 
५. अपर कामगार आयुक्त,मुंबई /पुणे/नागपूर. 
६. कामगार उप आयुक्‍त,औरंगाबाद /ठाणे / नाशिक/अमरावती. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०१९/प्र.क्र.१३४/कामगार - ८ 


७. कामगार विभागाचे सर्व क्षेत्रीय जिल्हा कार्याल यप्रमुख 

८. महालेखापाल, (ळलेखापरिक्षा / लेखाव अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र- 9/2, मुंबई/नागपूर. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी,अमरावती/नागपूर/गोंदिया/भंडारा. 

११.वित्त विभाग,विनियम/व्यय-१६ मंत्रालय, मुंबई. 

१२.सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी,उ.,ऊ.व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१३.निवडनस्ती कामगार- ८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


